संचालनालय, लेखा व कोषागारे आणि स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा संचालनालयातील अनुक्रमे “लेखा 
लिपिक” व “लेखा परीक्षा लिपिक” या गट-क 
संवर्गातील पदांचे पदनाम बदलून “लिपिक- 
टंकलेखक” करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सेवाप्र-२०२२/प्र.क्र.१३८/कोषा प्रशा-३ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मळोआ-११२०/प्र.क्र.१५३/का-८, 

दि.२ डिसेंबर, २०२१. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रानिमं-१२२०/६२/ प्र.क्र.३०/का.१३-अ, 
दि.२ नोव्हेंबर, २०२२. 

3) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय यांचे क्र.संलेको २०२२/प्रश्ञा कोषा/ कार्या-५/ 
सेवाप्रवेश नियम/१३१२, दि.६ डिसेंबर, २०२२ चे पत्र. 

४ सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय यांचे क्र.स्था.१८/ब/ लिपिक- 
टंकलेखक/सेवाप्रवेश नियम/बदल/आस्था-५/२४७१, दि.५ डिसेंबर, २०२२ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२ डिसेंबर, २०२१ तसेच दि.२ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन 
निर्णयानुसार राज्य शासकीय कार्यालयातील गट-क मधील लिपिकवर्गीय पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. लेखा व कोषागारे संचालनालयातील “लेखा लिपिक” 
आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयातील “लेखा परीक्षा लिपिक” या गट-क संवर्गातील Raa पदे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची व सदर पदांचे पदनाम बदलून “लिपिक-टंकलेखक” असे 
सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय: 

संचालनालय लेखा व कोषागारे आणि स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय या कार्यालयातील 
गट-क मधील अनुक्रमे “लेखा लिपिक” आणि “लेखा परीक्षा लिपिक” या पदांचे पदनाम “लिपिक- 
टंकलेखक” असे सुधारित करण्यात येत आहे. सदर सुधारणा करताना पुढील बाबी विचारात घेण्यात आल्या 
आहेत:- 

१) उपरोक्त सुधारणेमुळे सदर पदांचा गट बदलत नाही. 


२) उपरोक्त सुधारणेमुळे सदर पदांना लागू असलेल्या वेतनश्रेणीत बदल होत नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवाप्र-२०२२/प्र.क्र.१३८/कोषा प्रशा-३ 


३) उपरोक्त सुधारणेमुळे सदर पदांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यामध्ये कोणताही बदल होत नाही. 

४) उपरोक्त सुधारणेमुळे सदर पदांच्या पदोन्नती साखळीमध्ये कोणताही बदल होत नाही. 

२. संचालनालय लेखा व कोषागारे आणि स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय यामधील अनुक्रमे 
“लेखा लिपिक” आणि “लेखा परीक्षा लिपिक” या पदांचे पदनाम “लिपिक-टंकलेखक” असे सुधारित 
केल्यामुळे सदर पदांना सामान्य प्रशासन विभागामार्फत “लिपिक-टंकलेखक” या पदाचे अधिसूचित 
करण्यात आलेले व सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेले / येणारे सेवाप्रवेश 
नियम जसेच्या तसे लागू राहतील. 

३. सदर सुधारणा या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अमलात येतील. 

४. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-१२ च्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१३०० दि.९.१२.२०२२ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१२१५१६५१५९३८०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
Mugdha Nitin Dhuri = 


(मु.नि. धुरी) 
सह सचिव, वित्त विभाग 


प्रति, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 

सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा/विधानपरिषद), मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र मुंबई, 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)- १, महाराष्ट्र मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवाप्र-२०२२/प्र.क्र.१ ३ ८/कोषा प्रज्ा- ३ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- २, महाराष्ट्र मुंबई, 

सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

विभागीय आयुक्त सर्व जिल्हाधिकारी (संबंधीत विभागामार्फत) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (संबंधीत विभागामार्फत) 
सामान्य प्रशासन कार्या- ८,१२,१४-अ / १४-ब. 

संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

संचालनालय, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


